महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम 
प्रसिद्धीसाठी वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना पुरस्कार - 
(सन २००९-१०) 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.तंमुगा १०१०/प्र.क्र.'५५/२०१०/पोल-१५, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक: ९ ऑगस्ट, २०९०. 


वाचा :- १) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.तंमुगा-१००८/सीआर-४३/२००८/पोल-१५, 
दिनांक १४.८.२००८. 


शासन निर्णय :- गावातील तंटे गावपातळीवरच सामोपचाराने मिटविले जावेत आणि भविष्यात तंटे निर्माण 
होणार नाहीत या दृष्टीने लोकसहभागातून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंमलात आणून शांततापूर्ण, रचनात्मक 
समाजाची जडण-घडण व्हावी व त्यातून लोकांनी स्थायी विकासाच्या मार्गावरुन वाटचाल करावी अशा व्यापक 
उद्देशाने दिनांक १५ ऑगस्ट, २००७ पासून राज्यात "महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम" सुरु करण्यात आली 
आहे. कोणत्याही समाजात स्थायी व समतोल विकास साधावयाचा असेल, तर सामाजिक शांतता व सुरक्षितता 
असणे नितांत आवश्यक असते. सकारात्मक पत्रकारितेचा भाग म्हणून हा विचार, प्रसार माध्यमे 
जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. त्यादृष्टीने महात्मा गांधी तंटामुक्‍त 
गाव मोहीम प्रभावी व यशस्वीरीत्या राबविण्यामध्ये पूरक व प्रबोधनात्मक बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेला 
वस्तुनिष्ठ प्रसिद्धी देणार्‍या वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना पुढीलप्रमाणे जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर, प्रत्येक 
स्तरावर तीन याप्रमाणे पुरस्कार देण्याची तरतूद दिनांक १४.८.२००८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-१५ मध्ये 
करण्यात आली आहे. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी उमेदवारांची निवड करण्याकरिता गठित 
समित्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रवेशिकांचे परीक्षण करुन जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावरील उमेदवारांची निवड 
निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार सन २००९-१० या मोहिम अंमलबजावणीच्या तिसऱ्या वर्षातील, वृत्तपत्रांच्या 
ब्यातमीदारांचे पुरस्कार खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत :- 
राज्यस्तरीय पुरस्कार 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम (रुपये) 
१ श्री. बाळकृष्ण विष्णु कोनकर उर्फ प्रमोद | प्रथम पुरस्कार २,५०,०००/- 
कोनकर, रत्नागिरी 
रे । श्री. विनोद तुकाराम फाटे, बुलढाणा द्वितीय पुरस्कार १,५०,०००/- 
3 | श्री. अजित आप्पासो झळके, सांगली | तृतीय पुरस्कार १.००,०००/- | 
विभागस्तरीय पुरस्कार 

अ.क्र. उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरूप । रक्‍कम (रुपये) 
कोकण विभाग 

९ श्री. संजय रमाकांत मालवणकर, सिंधुदूर्ग प्रथम पुरस्कार १,००,०००/- | 

2 श्री. नितीन रमेश देशमुख, रायगड , द्वितीय पुरस्कार ॥७५.०००/- | 
नाशिक विभाग 

९ श्री. रामकृष्ण श्रीराम पाटील, धुळे | प्रथम पुरस्कार ९,००,०००/- | 

र श्री. शंकर भाऊराव वाघ, नाशिक द्वितीय पुरस्कार ॥५,०००/- 

३ श्री. विजयसिंह होलम, अहमदनगर तृतीय पुरस्कार ५०,०००/- 


(1:( (२५5३ GR Reward tor Reporters new wp ] 


aw A wo 


ST.Sh. 


ee) 


wo 


उमेदवाराचे नाव | पुरस्काराचे स्वरुप 
पुणेविभाग 
श्री. दत्तात्रय पांडूरंग आराध्ये, सोलापूर | प्रथम पुरस्कार 
श्री. विश्वास दिवे, कोल्हापूर | द्वितीय पुरस्कार 
श्री. संतोष वळसे पाटील, पुणे तृतीय पुरस्कार 
* औरंगाबाद विभाग 
श्री. संदीप श्रीराम बेदरे, बीड प्रथम पुरस्कार 
श्री. वैभव विवेक स्वामी, बीड द्वितीय पुरस्कार 
श्री. बालाजी वामनराव फड, लातूर तृतीय पुरस्कार 
अमरावती विभाग 
श्री. विकास विनायकराव देशमुख, वाशिम प्रथम पुरस्कार 
श्री. संतोष वामन वानखडे, अकोला द्वितीय पुरस्कार 
श्री. प्रकाश र. लामणे, यवतमाळ तृतीय पुरस्कार 
___ नागपूरविभाग 
श्री. नरेश रहिले, गोंदिया प्रथम पुरस्कार 
श्री. चेतन भैरम, भंडारा द्वितीय पुरस्कार 
श्री. महेंद्र बिसेन, गोंदिया | तृतीय पुरस्कार 
जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
उमेदवाराचे नाव | पुरस्काराचे स्वरुप 
रायगड | 
श्री. मजिद इस्माईल हाजिते | प्रथम पुरस्कार 
श्री. सलिम मुबारक शेख | द्वितीय पुरस्कार 
रत्नागिरी 
श्री. शिवाजी नामदेव गोरे | प्रथम पुरस्कार 
श्रीमती. जान्हवी पाटील | द्वितीय पुरस्कार 
श्री. राजेंद्र नारायण चव्हाण तृतीय पुरस्कार 
श्री. महेंद्र रामचंद्र मातोंडकर । प्रथम पुरस्कार 
श्री. कृष्णकांत गोपाळ गावडे द्वितीय पुरस्कार 
श्री. भरत यशवंत सातोस्कर तृतीय पुरस्कार 
धुळे 
श्री. गणेश पन्नालाल सुर्यवंशी प्रथम पुरस्कार 
श्री. सरदार किसनसिंग परदेशी द्वितीय पुरस्कार 
श्री. रावसाहेब सोमा चव्हाण तृतीय पुरस्कारा 
नंदुरबार शक्र 
श्री. कमलेश एकनाथ पटेल प्रथम पुरस्कार 
श्री. मुकेश सोमवंशी | द्वितीय पुरस्कार 
श्री. बी. एस. मण्यार तृतीय पुरस्कार 
अहमदनगर 
श्री. संदीप शंकर रोडे | प्रथम पुरस्कार 


रक्‍कम (रुपये) 


१,००,००० /- 
{94,000 / = 


५०,००० / - 


2,00,000 / = 
{94,000 / 7 


40,000 / = 


2,00,000 / - 
{94,000 / - 


५०,००० / - 


2,000,000 / - 
{94,000 / - 


40,000 / = 


TA (रुपये) 


२५,००० / - 


94 ,000/- 


24,000 / - 
१५,००० / - 


20,000/- 


२५,००० / - 
१५,००० /- 


20,000 /- 


R4,000 / - 
१५,०००/- 


१०,००० / - 


R4,000 if - 
१५,०००/- 


२०,००० / - 


२५,००० / - 


र 1(रे59 GR Reward tor Reporters new. lwp 3 


अ.क्र. 


श्री 
श्री. 


श्री. 
श्री. 
श्री. 


उमेदवाराचे नावा 
पुणे 
- बाळासाहेब तांबे 
. संजय ऐलवाड | 
- राजेंद्र गलांडे 
सातारा 
. आनंदराव पाटील 
. श्रीकांत कुंभारदरे 
. दिलीप भोपते 
सोलापूर 
. राजकुमार दशरथ सारोळे 
. मारुती दशरथ बावडे 
| कोल्हापूर 
: विजयकुमार पाटील [| 
, आप्पासाहेब माळी 
| सांगली 
carga ae 
. विनायक जाधव 
. औरंगाबाद 
. चंद्रशेखर भिमराव कुरणे 
. सतिश पुरुषोत्तम अन्वेकर 
___ परभणी 
. आनंद देविदासराव पोहनेरकर 
oe | 
. पठाण फिरोज खाँ शफीउल्लहा खा 
. प्रकाश त्र्यंबकराव इंगोले 
. शेख इलियास शेख अब्दुल 
म क. 
. संजय तिपाले | 
. रवी उबाळे 
. शेख माजीद हाफीज 
नांदेड 
. हरीहर चंद्रकांत धुतमल 
. राजेश शंकरराव गंगमवार 
लातूर 
. एजाज शेख 
यवतमाळ 
प्रशांत र. भागवत 
श्रीकृष्ण म. जावळकर 
बुलढाणा 
गजानन सावळे 
फहीम देशमुख : 
प्रशांत देशमुख 


पुरस्काराचे स्वरुप 


प्रथम पुरस्कार 


द्वितीय पुरस्कार 


तृतीय पुरस्कार 
प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


तृतीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 


| द्वितीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 
प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


तृतीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 


| द्वितीय पुरस्कार 


तृतीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 
द्वितीय पुरस्कार 


प्रथम पुरस्कार 


| द्वितीय पुरस्कार 


तृतीय पुरस्कार 


रक्‍कम (रुपये) 


24,000 / - 
१५,०००/- 


20,00 of = 


२५,००० / - 
2%,000 / - 


20,000 / 7 


24,000 / - 


१५,००० i} - 


24,000 / - 


१५,००० / - 
_ 24,000/- 
24,000 / - 


२५,०००/- 


१५,००० / - 
२५,०००/- 


२५,०००/- 
१५,००० / - 


20,000 / - 
२५,०००/- 
१५,०००/- 


20,000 / - 


24,000 / 7 


१५,००० / - 
24,000 / - 


24,000 / - 


2%,000 / - 


R4,0 1 oO / - 
24,000 / - 


20,000 / = 


"अक उमेदवाराचे नाव पुरस्काराचे स्वरूप | रक्क्म (रुपये) 

अकोला | 

श्री. अशोक राणे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. मो. शब्बीर मो. याकुब द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. रामराववानरे तृतीय पुरस्कारा १०,०००/- 

र वाशिम a 

१ सौ. भारती निलेश सोमानी प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. मोहन पांडूरंग राऊत द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. सुधाकर नारायणराव क्षीरसागर तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
नागपूर 

९ श्री. सुदाम गोपीचंद राखडे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

र श्री. हरिदास विठोबा लुटे द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. धनराज शामराव लांजेवार तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 

१ श्री. अनिल पुंडलिक मेघे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

2 सौ. मालती सुनील गावंडे द्वितीय पुरस्कार ___ १९५,०००/- 

३ श्री. ओमप्रकाश जुगलकिशोर अग्रवाल तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
गोंदिया 

९ श्री. हुपराज रामजी जमईवार प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

र श्री. सुरेश हन्साराम येडे द्वितीय पुरस्कार | १५,०००/- 

३ श्री. विकास बुधन बोरकर तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 
चरे = 

’ श्री. गुलाब नत्थुजी माकडे प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

२ श्री. विलास दुयोधन द्वितीय पुरस्कार १५,०००/- 

३ श्री. बाळू निमगडे तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 

गडचिरोली 

९ श्री. फईमखान इब्राईम खान प्रथम पुरस्कार २५,०००/- 

2 श्री. नंदकुमार काथवटे द्वितीय पुरस्कार  १५,०००/- 

3 श्री. केशवराव दशमुखे तृतीय पुरस्कार १०,०००/- 

. जिल्हा, विभाग व राज्यस्तर या प्रत्येक स्तरावर ३ याप्रमाणे वृत्तपत्राच्या बातमीदारांची पुरस्कारासाठी 


निवड करावयाची असली तरी ज्या जिल्हयात कमी प्रवेशिका आल्या किंवा पुरस्कारासाठी विहित पुरस्करांपेक्षा 
कमी उमेदवार पात्र ठरले त्या जिल्ह्यात संबंधित समितीकडून करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या निवडीप्रमाणे पात्र 
उमेदवाराइतके पुरस्कार घोषित करण्यात येत आहेत. 


६. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीमे अंतर्गत सन २००९-१० या मोहीमवर्षातील वृत्तपत्रांच्या 
बातमीदारांच्या पुरस्कारासाठी होणारा खर्च रु. २९,५५,०००/- (रुपये एकोणतीस लाख पंचावन्न हजार फक्त) 
हा मागणी क्रमांक - बी - १ , प्रधान लेखाशीर्ष - २०५५ पोलीस, (००)(१०) तंटामुक्‍त गाव मोहिम 
(२०५५-०५३ ३), ३१ सहायक अनुदान (योजनेत्तर/दत्तमत) याखालील चालू वित्तीय वर्ष सन २०१०-२०११ च्या 
मंजूर तरतुदीतून करण्यात यावा. 


rt सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा 
संकेतांक २०१००८०७१८५२३७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्क्क्प्प्व््टा 


( वि. व. जाधवर ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व प्रशासकीय विभागांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
(आपल्या विभागातील पारितोषिक पात्र उमेदवारास शासन निर्णयाची प्रत उपलब्ध करुन द्यावी.) 
सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 
सर्व जिल्हाधिकारी. 
(आपल्या जिल्हयातील पारितोषिक पात्र उमेदवारास शासन निर्णयाची प्रत उपलब्ध करुन द्यावी.) 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
सर्व पोलीस अधीक्षक. 
श्री. बाळकृष्ण विष्णु कोनकर उर्फ प्रमोद कोनकर, प्रतिनिधी दैनिक सकाळ रत्नागिरी, कुसुमसुधा, घर क्र. ६९७, 
रामचंद्र नंगर, खेडसी, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी, पिन ४१५ ६३९ 
श्री. विनोद तुकाराम फाटे, दैनिक सकाळ, तालुका बातमीदार मोताळा, सर्वेश्वर नगर, वॉर्ड क्र. २, मोताळा, ता. 
मोताळा, जि. बुलढाणा 
श्री. अजित आप्पासो झळके, दैनिक सकाळ, मु. पो. एरंडोली, ता. मिरज, जि. सांगली, पिन ४१६ ४१० 
सर्व उप विभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधीक्षक यांचे मार्फत) 
सर्व गटविकास अधिकारी 
सर्व तहसीलदार 
सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी 
निवड नस्ती, पोल १५. 


G:CR 55 GR Reward for Reporters new.lwp 5 


